"सहायक कक्ष अधिकारी" मर्यादित विभागीय 
स्पर्धा परीक्षा-२०१८ मधील गुणवत्तेनुसार 
शिफारसप्राप्त उमेदवारांचे मंत्रालयीन 
विभागात नियतवाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक : AAT १४१९/प्र.क्र. १०५/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा:- १ सा.प्र.वि. क्र.मविप १४१७/प्र.क्र.१३२/१४-अ, दिनांक ०५-११-२०१८ चे शासन परिपत्रक 
२) म.लो.आ. क्र. १४४२ (अ/सकअमविप/२०१८/तेरा-ब, दिनांक २९-०७-२०१९ चे पत्र 
३) मविप १४१७/प्र.क्र.१८६/१४-अ, दिनांक ०६-१२-२०१८ चे आदेशा 
४ मविप १४१८/प्र.क्र.१८०/१४-अ, दिनांक 93-08-2098 चे आदेठा. 


आदेठा 


उपरोक्त विषयाच्या संदर्भाकित क्र. १ येथील शासन परिपत्राकान्वये “सहायक कक्ष अधिकारी”मर्यादित 
विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०१८ अंतर्गत दिनांक ०५-११-२०१८ च्या शासन परिपत्राकान्वये मंत्रालयीन विभागातील 
पदे ही गुणवत्तेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/१०१७ 
च्या अंतिम न्याय निर्णयाचे अधिन राहुन गुणवत्तेनुसार ५८ रिक्‍त पदे भरण्याबाबतचे परिपत्रक प्रसिध्द करण्यात आले 
होते. 
२. प्रसिध्द करण्यात आलेल्या परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक १९-०१-२०१९ रोजी 
परीक्षेचे आयोजन केले होते. सदर परीक्षेचा निकाल आयोगाने दिनांक १२-०७-२०१९ रोजी जाहिर करुन, आयोगाने 
संदर्भाधीन क्र. २ येथील दिनांक २९-०७-२०१९ च्या पत्रान्वये गुणवत्तेनुसार खुल्याप्रवर्गातून ५८ उमेदवारांची 
शिफारस केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या ५८ उमेदवारांमध्ये संदर्भाधिन क्र. ३ येथील 
दिनांक ०६-१२-२०१८ रोजीच्या आदेशातील श्री.वि.रा.इंदूलकर, श्रीमती ज.वि.पवनीकर व श्री.ल.व.सावंत हे 
“सहायक कक्ष अधिकारी”मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०१७ मधील ३ उमेदवारांची देखिल शिफारस केली 
आहे. तर संदर्भाधिन क्र. ४ येथील दिनांक १३-०९-२०१९ रोजीच्या आदेशातील “सहायक कक्ष अधिकारी”मर्यादित 
विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०१७ मधील मागासप्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ८ अधिसंख्य पदे निर्माण करुन सदर पदावर 
नियतवाटप करण्यात आलेले ३ उमेदवार श्री.वि.द.डहाळे, श्री.सं.स.पाटील व श्री.गं.ल.साबळे) एकूण ६ उमेदवार 
“सहायक कक्ष अधिकारी”मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०१८ मधून उत्तीर्ण झाले आहेत. या उमेदवारांना देखिल 
गुणवत्तेनुसार सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय परीक्षा सन २०१८ मधून सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
नियतवाटप द्यावयाचे आहे. 
३. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या ५८ उमेदवारांपैकी शिफारस यादीतील अ.क्र.२९ 
येथील श्री. अ.ल.जाधव, यांच्या विरुध्द विभागीय चौकशीअंती शिक्षेच्या अंमळ चाळू असल्यामुळे व अ.क्र. २७ 
येथील श्रीमती प्र.वि.नागपूरे (कुमारी न.द.मौंदेकर), यांच्याविरुध्द जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च 
न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. सदरहू याचिकेवर अंतिम निर्णय प्राप्त झाला नाही. सदर 
२ उमेदवारांव्यतिरिकत उर्वरित ५६ उमदेवारांचे सोबतच्या परिशिष्ट-अ नुसार नियतवाटप खालील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः मविप १४१९/प्र.क्र. १०५/१४-अ 


१) 


सदर आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ च्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात 
येत आहे. 
सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०१७ मधील गुणवत्ता क्र. ३३ ते ७४ 
मधील सुधारित यादीमधील ३ उमेदवार व मुळ शिफारस यादीमधील ८ मागासवर्ग उमेदवारांसाठी 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी ३ उमेदवार (परिच्छेद २ येथे नमूद 
केलेले) यांना देखिल सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०१८ मधून 
गुणवत्तेनुसार पदस्थापना देण्यात येत आहे. सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा 
परीक्षा २०१७ मधून शिफारस केलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्‍त्या/पदस्थापना हया मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात शासनातर्फे दाखळ करण्यात आलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ मधील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधिन आहेत/राहतील. त्यानुसार मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या अंतिम न्यायनिर्णयानुसार, सदर नियुक्त्या हया कायम राहतील किंवा संपुष्टात 
येतील,हे सद्य:स्थितीत निश्चित नाही. यास्तव सदर उमेदवारांची सहायक कक्ष अधिकारी 
पदावरील सेवाज्येष्ठता निश्चित करणे शक्य होणार नाही. यास्तव सहायक कक्ष अधिकारी 
मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१७ अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून गुणवत्तेनुसार 
met शिफारस यादीतील नियुक्ती देण्यात आलेल्या गुणवत्ता क्रमांक ३३ ते ७४ मधील 
उमेदवारांपैकी ज्या ०३ उमेदवारांची सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा- 
२०१८ मधून गुणवत्तेनुसार नियुक्तीसाठी आयोगाने शिफारस केली आहे. तसेच सहायक कक्ष 
अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा-२०१७ च्या परीक्षेतून मूळ यादीत शिफारस करण्यात 
आलेल्या तसेच पदस्थापना दिलेल्या ८ मागासवर्गीय उमेदवारांपैकी ज्या उमेदवाराची २०१८ 
च्या परीक्षेनुसारही शिफारस करण्यात आलेली आहे, त्या उमेदवारास देखील २०१८ च्या 
परीक्षेच्या निकालाअंतर्गत पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. 

सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय परीक्षा २०१७मध्ये ३ उमेदवार व मूळ शिफारस 
यादीपैकी ३ उमेदवार अशा एकूण ०६ उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती दिनांक ०६.१२.२०१८ व 
दिनांक 93.08.2098 रोजीच्या आदेशान्वये देण्यात आलेली आहे. सदर नियुक्ती ही तात्पुरत्या 
स्वरुपाची असून, शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून आहे. थोडक्यात सदर नियुक्ती 
ही नियमित स्वरुपाची नाही. यामुळे या उमेदवारांना नियमित स्वरुपाची नियुक्‍ती केव्हा देण्यात 
येईल हे निश्चित सांगता येत नाही. ही बाब विचारात घेता त्यांचा सन २०१८ च्या परीक्षेमधील 
गुणवत्तेनुसार झालेली शिफारस अबाधित राहावी या उद्देशाने त्यांचे नियतवाटप करण्यात येत 
आहे. 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप केलेल्या उमेदवारांना दिनांक १३-०९-२०१८(म.नं.) 
रोजी पदोन्नतीने पदस्थापना केलेल्या विभागामध्ये हजर होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात येत 
आहे. संबंधित उमेदवारांनी आपली सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदस्थापना तत्काळ 
स्विकारावी व आपला नियुक्ती स्विकारल्याचा अहवाल दि.१६-०९-२०१९ (म.पू) या विभागाला 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेड़ा क्रमांकः AAT १४१९/प्र.क्र. १०५/१४-अ 


4) 


सादर करावा. सदर पदोन्नती उपरोक्त नमूद कालावधीमध्ये स्विकारली नाही तर, सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/कार्यासन-१२,दिनांक 
१२.०९.२०१६ अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल. मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, 
ह्या उमेदवारांचे नेमणूकीचे आदेश लवकरात-लवकर निर्गमित करावेत. तसेच, ज्या उमेदवारांचे 
नियतवाटप विभागाच्या बाहेर करण्यात आले आहे, त्या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या विभागांनी अन्य 
विभागात पदस्थापना देण्यात आलेल्या उमेदवारांना त्याच विभागात ठेवण्यासाठी स्वतंत्र टिपणी/ 
प्रस्ताव सादर करु नये. सदरहू पदस्थापना नागरी सेवा मंडळ (४) च्या शिफारशीनुसार व 
अ.मु.स.(सेवा) यांच्या मान्यतेने करण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या ५८ उमेदवारांपैकी गुणवत्ता क्र. २९ येथील 
उमेदवाराचे शिक्षेचा अंमल समाप्त झाल्यांतनर व गुणवत्ता क्र. २७ येथील उमेदवाराचे सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल याचिकेचा अंतिम निकालानंतर पदस्थापना देण्यात येईल 


संबंधित उमेदवारांची सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदस्थापना ज्या विभागामध्ये करण्यात 
आली आहे, त्या विभागाने परिशिष्ट-सहा (सहायक कक्ष अधिकारी, तसेच विक्रीकर निरीक्षक 
मर्यादित विभागीय परीक्षेकरीता आस्थापना अधिकारी किंवा कार्यालय/विभागाप्रमुख अधिकारी 
यांनी द्यावयाचे प्रमाणपत्र) व त्यानुषंगाने संबंधित कागदपत्रे पडताळणी करुन नियुक्तीचे आदेशा 
निर्गमित करावेत. व परिशिष्ट-५ (लहान कुटुंबाच्या प्रतिज्ञापनाचा नमुना) हे दोन्ही परिशिष्ट 
उपलब्ध करुन नियुक्‍ती आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांनी 
करावी. सर्व उमेदवारांची खालील बाबींची तपासणी करण्याच्या अधीन राहून नियुक्‍ती आदेशा 
निर्गमित करण्याची कार्यवाही संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांनी करावी :- 


अ) उमेदवारांनी लिपिक-टंकलेखक पदाची सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण 
केली आहे. 


बो ज्या एयेदवारांची fate, ete टंकतरेखक क CHGIP पदावर यायास प्रक्यतठिन 
yah झाली आहे AM AMAT उमदेवारांचे TA TAA दावे वेध ठरले 
आहेत 


क) नियतवाटप करण्यात आलेले ५६ उमेदवारांविरुध्द न्यायालयीन प्रकरणे/फौजदारी 
खटले/विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रलंबित नाही. तसेच, कोणत्याही उमेदवाराबाबत 
शिक्षेचा अंमल चालू नाही. 


४. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गुणवत्तेनुसार “सहायक कक्ष अधिकारी”मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा 
२०१८ मधून शिफारस केलेल्या ५८ उमेदवारांचे कोणत्याही कागदपत्रांची पडताळणी (Scrutiny) केलेली नाही. 
तथापि, आयोगाने त्यांच्या दिनांक २९-०७-२०१९ च्या शिफारस पत्रान्वये असे निदर्शनास आणून दिले की "प्रस्तुत 
परीक्षेतून शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पदासाठीची पात्रता तसेच त्यांचे गोपनीय अभिलेख,शासन 
परिपत्रकात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार शासनाने तपासण्याच्या अधीन राहून त्यांची शासनाकडे शिफारस 
करण्यात येत आहे. या तपासणीनुसार अपात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची शिफारस कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात 
येईल. अशी सूचना उमेदवारांना पाठविण्यात आलेल्या शिफारस पत्रात नमूद करण्यात आली आहे." त्यानुसार 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः मविप १४१९/प्र.क्र. १०५/१४-अ 


सोबतच्या परिशिष्ठ-अ मध्ये नियतवाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या सध्याच्या विभागाकडून "सहायक कक्ष 
अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१८" उत्तीर्ण झालेल्या व आयोगाने शिफारस केल्यानुसार नियतवाटप 
करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-सहा मध्ये जन्मदिनांक पुरावा, शैक्षणिक अर्हता(१० 
वी,१२ वी, पदवी, व इ.) जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, सेवापुस्तकाच्या पहिल्या पानाची प्रत, अधिवास 
प्रमाणपत्र, लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण असल्यास त्याबाबतच्या आदेशाची प्रत, निवासी 
पत्त्याबाबतचा पुरावा, लिपिक-टंकलेखक पदावर नियुक्‍ती दिल्याचा आदेशाची प्रत, इ. प्रती (ज्या उमेदवारांची 
लिपिक-टंकलेखक या मूळ पदावर मागासप्रवर्गात नियुक्‍ती झाली आहे). तसेच नियतवाटप करण्यात आलेले सर्व 
उमेदवार सेवाप्रवेश नियमानुसार व सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : AAT १४१७/प्र.क्र.१३२/१४-अ, दिनांक ०५- 
११-२०१८ च्या शासन परिपत्रकानुसार सर्व अटींची पूर्तता करीत असल्याचे संबंधित उमेदवाराचे नियुक्तीचे आदेशा 
निर्गमित करतानां विभागांनी त्याबाबतची खात्री करावी. त्यासाठी नियतवाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांची 
आवेदनपत्र स्वतंत्रपणे पाठविण्यात येत आहे. संबंधित उमेदवार ज्या मूळ विभागाकडून आपल्या विभागात आला 
आहे त्या विभागाकडून परिशिष्ट-सहा (सहायक कक्ष अधिकारी, तसेच विक्रीकर निरीक्षक मर्यादित विभागीय 
परीक्षेकरीता आस्थापना अधिकारी किंवा कार्यालय/विभागाप्रमुख अधिकारी यांनी द्यावयाचे प्रमाणपत्र) व त्या 
अनुषंगाने संबंधित कागदपत्रे, तसेच त्या उमेदवारांकडून परिशिष्ट-५ (लहान कुटुंबाच्या प्रतिज्ञापनाचा नमुना) हे 
दोन्ही परिशिष्ट उपलब्ध करुन घेवून तद्नंतर त्या उमेदवाराचे नियुक्‍ती आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही 
संबंधित नियुक्‍ती प्राधिकारी यांनी करावी. 


५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०९१३१८५९००७७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


973007953९98837000505019180380217983501 


Gajanan 
2. 
. e 725247410, 
B h | ॥ fa 0 G U fa V serialNumber=54b1 1b 1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad6 
59¢360f73b682d6b6fccbBaecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2019.09.17 12:37:27 +05'30' 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सर्व संबंधित कर्मचारी (त्यांनी संकेतस्थळावरुन प्रत काढून पदस्थापना केलेल्या विभागात हजर 
व्हावेत/संबंधित विभागामार्फत) 


अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


) 
2) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032. 
) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (साप्रवि/कार्यासन १४-ओ). 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः मविप १४१९/प्र.क्र. १०५/१४-अ 


शासन आदेशा क्रमांक: मविप १४१९/प्र.क.१०५/१४-अ, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ सोबतचे परिशिष्ट "अ" 


अ.क्र. | श्री/ | कर्मचाऱ्याचे नांव | गुणवत्ता | Wed | मलोआने ज्या | कर्मचाऱ्याचा | सध्याचा | पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती यादी नुसार | वर्ष प्रवर्गातून जाती प्रवर्ग विभाग 
गुणवत्ता शिफारस केली 
क्रमांक तो प्रवर्ग 
शि २ ३ [1 8 | ५ & | 8 ८ ९ 
णि श्रीमती | सो.द.बाणे a २०१८ खुला खुला । विवन्यावि विधि व न्याय विभाग 
(सो.वि.देसाई) 
२ श्री | अ.दि.सस्कर २ २०१८ खुला इमाव साबांवि सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 
3 श्री | स.गो.बोले ३ २०१८ खुला इमाव | कृवपदुमवि । कृषि, पशुसंवर्धन, 
दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
४  । श्रीमती | प्रि.स.भाटकर 8 २०१८ खुला खुला | साप्रवि सामान्य प्रशासन 
(प्रि.शि.शेडगे विभाग 
4 श्री | यो.ल.पाटील 4 २०१८ खुला खुला । नियोजन नियोजन विभाग 
& श्री | बा.आ.चिंचोरे & २०१८ खुला खुला । साआवि सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग 
9 श्री ।|म.प्र.जाधव 9 २०१८ खुला yaa) = | सपवववि सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग 
८ श्री | सं.दि.इंगळे ८ २०१८ खुला विमाप्र । आविवि कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभाग 
९ श्री | वि.भ.राणे ९ २०१८ खुला खुला कृवपदुमवे =| सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग 
el ० श्री | अ.रा.गावडे शिंगी ० २०१८ खुला yap) | पवसांकावि | पर्यटन व सांस्कृतिक 
कार्य विभाग 
ey q श्री | भा.का.पालव me q २०१८ खुला खुला । साप्रवि उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग 
१२ श्री | वि.प्र.जाधव १२ २०१८ खुला खुला साबांवि इतर मागासवर्ग, 
सामाजिक व 
शैक्षणिक मागास 
प्रवर्ग, विमुक्त जाती 
भटक्या जमाती आणि 
विशेष मागास प्रवर्ग 
कल्याण विभाग 
१३ श्री ।रा.शि.मोरे १३ २०१८ खुला अजा आविवि आदिवासी विकास 
विभाग 
१४ श्री ।प्र.द.पाटकर १४ २०१८ खुला इमाव शाशिक्रीवि | शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभाग 
१५ | श्रीमती | नि.बा.परब १५ २०१८ खुला खुला मवववि महसूल व वन विभाग 
१६ श्री | सं.द.कोरडे १६ २०१८ खुला इमाव जलसंपदा जलसंपदा विभाग 
१७ श्री | र.प.नाईक १७ २०१८ खुला इमाव शाशिक्रीवि । शालेय शिक्षण व 
(र.प्र.नागदे) क्रीडा विभाग 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन आदेडा क्रमांकः मविप १४१९/प्र.क्र. १०५/१४-अ 


अ.क्र. | श्री/ | कर्मचाऱ्याचे नांव | गुणवत्ता | Wed | मळलोआने ज्या | कर्मचाऱ्याचा | सध्याचा | पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती यादी नुसार | वर्ष प्रवर्गातून जाती प्रवर्ग विभाग 
गुणवत्ता शिफारस केली 
क्रमांक तो प्रवर्ग 
pea | २ ३ [1 8 | 4 & | 8 ८ ९ 

१८ श्री | नं.ध.बागुल १८ २०१८ खुला अज नविवि नगर विकास विभाग 

१९ | श्रीमती | म.म.कदम १९ २०१८ खुला खुला विवि वित्त विभाग 

२० | श्रीमती | व.भ.गेरा २० २०१८ खुला खुला अनापुग्रासंवि । उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग 

२१ श्री | शि.ठ.चोभे २१ २०१८ खुला खुला । जलसंपदा | जलसंपदा विभाग 

२२ श्री | दे.सु.पाटील २२ २०१८ खुला इमाव =| साप्रवि अन्न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण 
विभाग 

२३ श्री | दि.प्र.चोपडे २३ २०१८ खुला भज(क) | मवववि महसूल व वन विभाग 

२४ | श्रीमती | श.उ.मळेकर २४ २०१८ खुला खुला गुवि गृह विभाग 

(श.चं.सावंत) 

२५ श्री | यो.बा.कांबळे २५ २०१८ खुला अजा कृषिपदुम कृषि, पशुसंवर्धन, 
दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 

२६ श्री | गोौ.ब्र.पवार २६ २०१८ खुला विजा(अ।)। | वैशिऔद्रवि | वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग 

२७ श्री | ल.व.सावंतर्क्म २८ २०१८ खुला खुला | साप्रवि सामान्य प्रशासन 
विभाग 

२८ श्री | ऑ.स.भिवडे ३० २०१८ खुला खुला । मवववि महसूल व वन विभाग 

२९ । श्रीमती | को.सु.सामंत ३१ २०१८ खुला खुला जलसंपदा जलसंपदा विभाग 

(को.ग.खानोलकर) 

30 श्री | वि.य.गवळी ३२ २०१८ खुला अज साबांवि इतर मागासवर्ग, 
सामाजिक व 
शैक्षणिक मागास 
प्रवर्ग, विमुक्त जाती 
भटक्या जमाती आणि 
विशेष मागास प्रवर्ग 
कल्याण विभाग 

39 श्री | गो.बा.बोरसे ३३ २०१८ खुला इमाव । ate गृह विभाग 

३२ श्री | अ.दि.शिरुडकर ३४ २०१८ खुला इमाव नविवि नगर विकास विभाग 

33 श्री | सं.स.पाटीलर्मरफ ३५ २०१८ खुला भज(क) जलसंपदा जलसंपदा विभाग 

३४ श्री | गं.ल.साबळेफर्फ ३६ २०१८ खुला अज विवन्यावि विधि व न्याय विभाग 

३५ श्री । प्र.सु.खुरक्‍्टे ३७ २०१८ खुला विमाप्र । जलसंपदा । जलसंपदा विभाग 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेडा क्रमांकः AAT १४१९/प्र.क्र. १०५/१४-अ 


अ.क्र. | a | कर्मचाऱ्याचे नांव | गुणवत्ता | Wed | मळोआने ज्या | कर्मचाऱ्याचा | सध्याचा | पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती यादी नुसार | वर्ष प्रवर्गातून जाती प्रवर्ग विभाग 
गुणवत्ता शिफारस केली 
क्रमांक तो प्रवर्ग 
| 9 | २ ३ _ a 4 & | 8 ८ ९ 
३६ । श्रीमती | सु.मु.जाधव ३८ २०१८ खुला इमाव | कृवपदुमवि =| कृषि, पशुसंवर्धन, 
(कां.का.पवार) दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
३७ श्री | ब.रा.वर्मा ३९ २०१८ खुला खुला गुवि गृह विभाग 
३८ | श्रीमती | श.स.कदम ४० २०१८ खुला खुला । साबांवि सार्वजनिक बांधकाम 
(श.ब.राणे) विभाग 
38 श्री | ज.श्री.मढवे ४१ २०१८ खुला fasta । fa गृह विभाग 
४० | श्रीमती | पु.प्र.चव्हाण ४२ २०१८ खुला इमाव = | सान्याविसवि | सामाजिक न्याय व 
(रु.प्र.दाभोळकर) विशेष सहाय्य विभाग 
४१ श्री | अ.ल.पातकर ४३ २०१८ खुला खुला | ata सामान्य प्रशासन 
विभाग 
४२ श्री ।श्री.पु. फुलबांधे ४४ २०१८ खुला इमाव उवतंशिवि वित्त विभाग 
४३ श्री | आ.अ.महाजन ४५ २०१८ खुला भज(क) । गृहनिर्माण गृहनिर्माण विभाग 
४४ श्री | सु.सधुरी ४६ २०१८ खुला खुला =| मवववि महसूल व वन विभाग 
४५ श्री | मं.व.सुर्व ४७ २०१८ खुला खुला । साबांवि सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 
४६ | श्रीमती | ज.वि.पवनीकर ४८ २०१८ खुला विमाप्र । साआवि सार्वजनिक आरोग्य 
(ज.के.हेडाऊोफर्य विभाग 
४७ श्री | वि.रा.इंदुलकर ४९ २०१८ खुला खुला मवववि महसूल व वन विभाग 
रति 
४८ । श्रीमती | नि.र.जगताप 4o २०१८ खुला खुला Te मृद व जलसंधारण 
विभाग 
४९ श्री | नी.शां.परब ५१ २०१८ खुला खुला | साप्रवि सामान्य प्रशासन 
विभाग 
५० श्री | वि.मं.बावकर ५२ २०१८ खुला खुला । साआवि उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग 
५१ श्री | म.चा.गोडसे ५३ २०१८ खुला खुला । साबांवि सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 
५२ श्री | स.अ.वंजारे 48 २०१८ खुला खुला | साप्रवि सामान्य प्रशासन 
विभाग 
43 श्री | पां.स.कांबळी 44 २०१८ खुला इमाव मवववि मृद व जलसंधारण 
विभाग 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन आदेडा क्रमांकः मविप १४१९/प्र.क्र. १०५/१४-अ 


अ.क्र. | a | कर्मचाऱ्याचे नांव | गुणवत्ता | wed | मलोआने ज्या | कर्मचाऱ्याचा | सध्याचा | पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती यादी नुसार | वर्ष प्रवर्गातून जाती प्रवर्ग विभाग 
गुणवत्ता शिफारस केली 
क्रमांक तो प्रवर्ग 
| १_ | २ ३ [1 8 | 4 & | 8 ८ ९ 
4g श्री | दि.वि.आपटे ५६ २०१८ खुला खुला संकावि अन्न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण 
विभाग 
ष्५ श्री | वि.द.डहाळे ## ५७ २०१८ खुला Waa) ग्राविवजवि ग्रामविकास विभाग 
५६ श्री । दि.कृ.कांबळे Gd २०१८ खुला अजा = | जलसंपदा । महिलाव बाल 
विकास विभाग 


टीप :- ## येथील ६ उमेदवारांची यापूर्वीच्या सन २०१७ मधील सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय परीक्षा 
२०१७ मधून तात्पुरत्या स्वरुपात मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधिन राहून पदस्थापना करण्यात 
आली आहे. सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय परीक्षा २०१८ मधील त्यांची गुणवत्तेनुसार झालेली शिफारस 
अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांची पदस्थापना दर्शविण्यात आळी आहे. सदर पदस्थापना देखील तात्पुरत्या स्वरुपाची 
असून, मा. सर्वोच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधिन आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


